राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: प्रशिक्ष-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: Wo ATA, २०२४ 
संदर्भ: शासन ज्ञापन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. प्रशिक्ष-२०२४/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प, 
दि. १९ मार्च, २०२४. 
शुद्धीपत्रक:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन ज्ञापनातील परिच्छेद क्र. २ रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी परिच्छेद 
क्र. 2 पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा:- 

“सदर प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना रू. 9०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष फक्त) इतके अनुदान याद्वारे उपलब्ध करून 
देण्यात येत असून खर्च करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग - 

मागणी क्रमांक डब्ल्यु-<६ - 2249, सचिवालय- सामाजिक सेवा 003, प्रशिक्षण (००)(००)(०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
प्रशिक्षण (२२५१ ०९६४), ५०, इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ च्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.” 

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२७१२३८११७३०८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
H AH A A H A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692F5c23a43a4905f46cdde0efS4f3944caflcé 
20०5७०646९, postalCode=400032, 


, st=Mahi 
ialINumber=BF4EB2A0C007D6CASA25B0E564499ESFF904468E1A9690 
2315E3E67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


2024.03.27 12:47:43 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), 9/2, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. उपसचिव (समन्वय), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
९. कक्ष अधिकारी, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, अर्थसंकल्प कक्ष 


